RNI No.MAHBIL / 2009/ 31743 
Reg .No.MH /MR /South -321/2013-15 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार - ब 


वर्ष ६, अंक ३९ ] 


गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ४-१०, २०१४ / अग्रहायण १३-१९, शके १ ९ ३६ 


[ पृष्ठे ४०, किंमत : रुपये २०.०० 


. 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 
प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


. 


सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २९ नोव्हेंबर २०१४. 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) अधिनियम, १९ ६३ आणि नियम, १ ९ ६७. 

क्रमांक कृबास १२११/ प्र.क्र .५२५ / ११- स. - ज्याअर्थी सहकारी/ खाजगी सूत गिरण्या, कापड गिरण्या, खाजगी जिनिंग प्रेसिंग युनिट व कॉटन 
कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, खाजगी बाजार यांना कापूस खरेदी करण्यास परवानगी देण्यात आलेली आहे. आणि , 

ज्याअर्थी, काही बाजार समित्यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रात असलेल्या खाजगी बाजार समित्यांशी स्पर्धाक्षम होण्यासाठी कापूस खरेदीवरील बाजार 
फी ची किमान मर्यादा कमी करण्याची विनंती केलेली आहे. आणि , 

ज्याअर्थी, खाजगी बाजार असोशिएशनने देखील किमान मर्यादा वाजवी ठेवण्याची मागणी शासनाकडे केलेली आहे . आणि , 

ज्याअर्थी, उपरोक्त सर्व पक्षांच्या म्हणण्याचा सर्वंकष विचार करून बाजार फीचे किमान दर कमी करण्याची परवानगी दिल्यास मोठ्या 
प्रमाणावर स्पर्धा वाढेल ही बाब सकृतदर्शनी योग्य असली तरी उत्पन्न कमी झाल्यामुळे दोन्हीही बाजूंना आर्थिक अडचण येण्याची शक्यता नाकारता 
येत नाही. आणि , 

ज्याअर्थी, एकाच कार्यक्षेत्रात काम करणाऱ्या बाजार समित्या व खाजगी बाजार यांच्यामध्ये बाजार फी दर समान पातळीवर ठेवल्यास 
दराबाबत स्पर्धा न होता, चांगली सेवा हाच स्पर्धेचा निकष राहील . तसेच बाजार समित्यांचे उत्पन्न देखील कायम राहील. आणि , 

ज्याअर्थी, वरील बाबविचारात घेता, सन २०१४-१५ या हंगामात कापूस खरेदीवरील बाजार फी निश्चित करण्याबाबतचानिर्णय शासनाने घेतला आहे. 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) अधिनियम , १९ ६३ मधील कलम ३१(१ ) अन्वये शासनास प्राप्त असलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून सन २०१४-१५ या हंगामासाठी कापूस खरेदी योजनेंतर्गत कापूस खरेदीसाठी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना बाजार फी १०० 
रुपयास किमान ५० पैसे व कमाल १ रुपया या मर्यादेत व देखरेख फी प्रती १०० रुपयास ५ पैसे प्रमाणे आकारण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


रा . स . अटक , 
शासनाचे उप सचिव (पणन ). 


( १ ) 


भाग चार - ब -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ४-१०, २०१४ / अग्रहायण १३-१९, शके १९ ३६ 


. 


पुढील अधिसूचना, इत्यादी असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झाल्या आहेत : 


मंगळवार , मे २१, २०१३/ वैशाख ३१, शके १ ९ ३५ 


वित्त विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , 


- 


दिनांक २१ मे २०१३ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम , २००२ . 


क्रमांक मूवक १५१३ /प्र.क्र . ६१ / कराधान-१.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाची अशी खात्री झाली आहे की , महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर नियम , 
२००५ मध्ये तात्काळ सुधारणा करण्याजोगी परिस्थिती निर्माण झाली आहे, आणि त्यामुळे महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ ( २००५ चा 
महा. ९) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम असा उल्लेख केला आहे) च्या कलम ८३ च्या पोट-कलम ( ४ ) च्या परंतुकानुसार सदर नियमांना पूर्वप्रसिद्धी 
देण्याची अट पाळण्याची गरज नाही . 


म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ८३ च्या उप - कलम ( ४ ) च्या परंतुकासह , उप -कलमे ( १), (२ ) आणि ( ३) च्या शक्तींचा वापर करून 
तसेच या संदर्भात प्राप्त झालेल्या सर्व अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन , महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर नियम, २००५ मध्ये सुधारणा करीत आहे, 


म्हणजेच : 


१. ( १) या नियमांना महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर (द्वितीय सुधारणा) नियम , २०१३ असे संबोधण्यात येईल . 

( २) या नियमांमध्ये अन्यथा उपबंधित केल्याव्यतिरिक्त हे नियम दिनांक १ मे २०१३ पासून अंमलात येतील. 
२. महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर नियम, २००५ (यापुढे “ मुख्य नियम ” असे संबोधण्यात येईल) च्या नियम १७ मध्ये, उप - नियम ( ४ ) मध्ये, 

(१) खंड ( क ) मध्ये, दुसऱ्या परंतुकामध्ये, “ ते वित्तीय वर्ष संपल्यापासून नव्वद दिवसांत ” या शब्दांऐवजी " त्या वर्षाच्या लगतच्या 
पुढील वर्षाच्या ३० जून रोजी किंवा त्यापूर्वी ” हे शब्द आणि अंक दाखल करण्यात येत आहेत व हे दिनांक १ एप्रिल २०१२ पासून दाखल 


करण्यात आले आहेत असे समजण्यात यावे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ४-१० , २०१४ / अग्रहायण १३-१९ , शके १ ९ ३६ 


३ 


. 


( २ ) खंड (घ ) मध्ये, पहिल्या परंतुकामध्ये, “ ते वित्तीय वर्ष संपल्यापासून नव्वद दिवसांत ” या शब्दांऐवजी " त्या वर्षाच्या लगतच्या 
पुढील वर्षाच्या ३० जून रोजी किंवा त्यापूर्वी " हे शब्द आणि अंक दाखल करण्यात येत आहेत व हे दिनांक १ एप्रिल २०१२ पासून दाखल 
करण्यात आले आहेत असे समजण्यात यावे. 


३. मुख्य नियमांच्या नियम २४ मध्ये, उप -नियम (१) वगळण्यात येत आहे. 


~ 


४. मुख्य नियमांच्या नियम ४० मध्ये, उप -नियम ( १), मध्ये, 


( १ ) खंड ( अ ) मध्ये , “ २१० 


या अंका ऐवजी " एमटीआर ६ ” हे शब्द आणि अंक दाखल करण्यात येत आहेत 


. 


( २ ) खंड ( ड) मध्ये, “ नमुना ४०५ मधील एक विवरण ” या शब्द व अंकांनी सुरू होणाऱ्या व “विक्रीकर सहआयुक्त (व्हॅट प्रशासन ) 
यांच्याकडे दाखल करील ” या शब्दांनी संपणाऱ्या भागाऐवजी " नमुना ४२४ मधील इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातील विवरण ते ज्या वर्षाशी संबंधित 
असेल ते वर्ष संपल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत दाखल करील ” हे शब्द आणि अंक दाखल करण्यात येत आहेत . 
५. मुख्य नियमांच्या नियम ४५ क मध्ये, चलनाचा नमुना क्र . एमटीआर-६ च्या शीर्षामध्ये “ १८ , ” अंकानंतर ४०, ” हा अंक दाखल 


“ 


करण्यात येत आहे . 


६. मुख्य नियमांच्या नियम ५४ मध्ये, -खंड ( अ ) मध्ये , 


( १ ) “ तो मागणीदार व्यापारी उक्त वाहनांच्या संबंधातील वापराच्या अधिकार कोणत्याही प्रयोजनासाठी हस्तांतरित करण्याच्या 


( मग ते विनिर्दिष्ट कालावधीसाठी असो वा नसो) व्यवसायात नसेल तर " हे शब्द आणि कंस वगळण्यात येत आहेत 


“ 


( २ ) 


आणि माल मोटार या संज्ञांना त्यांना ” या शब्दांऐवजी “ या संज्ञेचा ” हे शब्द दाखल करण्यात येत आहेत 


७. मुख्य नियमाच्या नियम ६१ मध्ये, 


• 


( १) “ अधिसूचित केलेल्या कोणत्याही शाखेकडून ” या शब्दांनंतर “किंवा राज्य शासनाने राजपत्रात अधिसूचित केलेल्या कोणत्याही 
खाजगी अथवा विदेशी बँकांकडून " हे शब्द दाखल करण्यात येत आहेत ; 

( २) परंतुकामध्ये, “ कोणत्याही शाखेची ” या शब्दानंतर "किंवा राज्य शासनाने राजपत्रात अधिसूचित केलेल्या कोणत्याही खाजगी 
अथवा विदेशी बँकांकडून " हे शब्द दाखल करण्यात येत आहेत . 


८. मुख्य नियमाच्या नियम ८७ मध्ये, 


- 


( १) उप-नियम ( १) मध्ये, खंड ( ड ) मध्ये , “ स्कॅन करून ” या शब्दांनंतर "किंवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून तयार केलेली आणि 


. 


डिजीटल स्वाक्षरी केलेली प्रत " हे शब्द दाखल करण्यात येत आहेत ; 


( २ ) उप-नियम ( ३ ) नंतर खालील उप-नियम दाखल करण्यात येत आहे, म्हणजेच : 


( ४ ) या नियमामध्ये काहीही अंतर्भूत केलेले असले तरी , आदेश, नोटीस किंवा कोणताही पत्रव्यवहार इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून 
केला असेल आणि व्यापाऱ्याने विभागास दिलेल्या ई-मेल वर पाठविण्यात आला असेल तर, असा आदेश, नोटीस किंवा पत्रव्यवहार 
प्रेषिती व्यापाऱ्यावर बजावण्यात आला आहे, असे समजण्यात येईल. या उप-नियमाच्या प्रयोजनार्थ, माहिती- तंत्रज्ञान अधिनियम, २००० 
( २००० चा २१ ) च्या कलम १३ च्या तरतुदी लागू होतील . " 


भाग चार - ब -१ अ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ४-१०, २०१४ / अग्रहायण १३-१९ , शके १ ९ ३६ 


. 


९. मुख्यनियमास जोडलेल्या नमुना ३०३ ऐवजी खालील नमुना दाखल करण्यात येत आहे, म्हणजेच: 


नमुना ३०३ 


मुक्क ना . दा. क्र . 

( टीन ) 
व्यापा -याचे नाव 
पत्ता / ब्लॉक / 
सदनिका 


( नियम २३ पहा ) 
महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम , २००२ खालील कर आकारणी आदेश 
V के.वि. का . ना . दा . 

होय / आकारणी 
असल्यास खूण करा 

नाही वर्ष 

पीन 
इमारतीचे/ जागेचे/ गावाचे नाव 


रस्ता / रोड 


विभाग / स्थान 
जिल्हा 


शहर 
आकारणी कालावधी 

पर्यंत 


नमुन्यामधील नोटीस 


कोणावर बजावली 


या कलमान्वये लेखांकनाची 

पद्धती 


विवरणानुसार ( रु.) निर्धारित केल्यानुसार (रु.) 


४. सादर केलेली 

लेखापुस्तके 
भाग - एक १. करपात्र विक्रीच्या निव्वळ उलाढालीची परिगणना 

तपशील 
विक्रीची स्थूल उलाढाल ज्यात कराचा तसेच विक्री व्यतिरिक्त जमा रकमांचा 
समावेश असेल, जसे की शाखेस पाठविलेल्या मालाचे स्थानांतरण आणि 
सोपीव कामापोटी जमा रकमा इत्यादींचा अंतर्भाव असेल. 
वजा 
१ करदराच्या फरकामुळे आणि सवलतीमुळे कमी झालेल्या विक्रीच्या 

किंमतीसह परत आलेल्या मालाचे( करासहित ) मूल्य 
२ | निव्वळ कराची रक्कम ( वरीलविक्रीच्या स्थूल उलाढालीमध्ये 

दर्शविलेली करासहित विक्री वजा वरील १ मधील समाविष्ट कर ) 
कलम ८ ( १ ) खालीलविक्री ज्यात केंद्रीय विक्रीकर आणि शाखेस 

राज्याबाहेर पाठविलेल्या मालाचे स्थानांतरण अंतर्भूत आहे. 
४ शाखेस राज्यांतर्गत पाठविलेल्या मालाचे स्थानांतरण ज्यावरील कर 

अभिकर्त्याने भरलेला असेल 
कलम ९ ६ (१) ( छ) सह " पूर्वीच्या अधिनियमातील" कलम ६ आणि । 
किंवा ६ क खालील वजाती 
६ कलम ५ खालील करमुक्त मालाची विक्री 

कलम ८ ( ४) अन्वये पूर्णत : माफी असलेली करपात्र मालाची विक्री 
श्रम / सोपीव कामाचा आकार 


३ 


५ 


७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ४-१०, २०१४ / अग्रहायण १३-१९, शके १९ ३६ 


५ 


. 


१० 


२ 

कलम ४१ ( ४ ) अन्वये पूर्णत: माफी असलेली करपात्र मालाची 
विक्री 
कलम ८ [ कलम ८ (१ ) आणि ८ ( ४) खालील विक्री शिवाय ] 

खालील पूर्णत : माफी असलेली करपात्र मालाचीविक्री 
११ उप- कंत्राटाचीकिंमत म्हणून भरलेली रक्कम 
१२ | इतर घट / वजाती 
१३ | शिल्लक : निव्वळ करपात्र विक्रीची एकूण उलाढाल 
२. महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर कायदयाखालील देय कराची संगणना 
अनु. 

विवरणपत्रानुसार ( रु.) 
क्र . 

करपात्र विक्रीची 

उलाढाल ( रु . ) 
१२.५० % 


आकारणी नुसार (रु .) 

कराची रक्कम ( रु.) 


कराचा दर 


कराची रक्कम 


करपात्र विक्रीची 


उलाढाल ( रु . ) 


१ 


२ 


८.०० % 


३ 


५.०० % 


१.०० % 


६ 


८ 


९ 


११ 


१२ 


१३ 


एकूण 
भाग- दोन १. वजावटीस पात्र असलेल्या खरेदीच्या उलाढालीची परिगणना 
तपशील 

विवरणा नुसार ( रु.) आकारणी नुसार ( रु.) 
शाखेकडून स्थानांतरणाने प्राप्त झालेल्या मालाचे मूल्य, सोपीव कामाचा 
आकार अंतर्भूत असलेल्या खरेदीची एकूण उलाढाल 


वजा 


१ 


( 


२ 


परत केलेल्या मालाचेकरासहित कर दराच्या फरकामुळे आणि 
सवलतीमुळे कमी झालेल्या खरेदीच्या किंमतीचे( करासहित ) मूल्य 
आयात ( हाय सी खरेदी ) 
आयात ( प्रत्यक्ष आयात ) 
आंतर - राज्य खरेदी 


३ 

४ 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब , गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ४-१०, २०१४ / अग्रहायण १३-१९, शके १९ ३६ 


. 


५ 


८ 


नमुना ह मधील प्रमाणपत्रासमोर केलेली करपात्र मालाची खरेदी 

( स्थानिक अथवा आंतर राज्य ) 
६ | आंतर - राज्य शाखेकडून / पाठविलेल्या मालाच्या स्थानांतरणाने 

प्राप्त झालेला माल 
७ राज्यांतर्गत शाखेकडून / पाठविलेल्या मालाच्या स्थानांतरणाने 

अभिकर्त्याला प्राप्त झालेला माल 

श्रम / सोपीव कामाचा आकार 
९ नोंदणीकृत नसलेल्या व्यापऱ्यांकडून केलेली करपात्र मालाची 

राज्यांतर्गत खरेदी 
१० वजावटीस पात्र नसलेल्या नोंदणीकृत व्यापाऱ्यांकडून केलेल्या 

करयोग्य मालाची राज्यांतर्गत खरेदी 
११ कलम ८ (१ ) अन्वये असलेल्या खरेदी शिवाय कलम ८ खालील 

संपूर्ण कर माफीमिळालेल्या मालाची राज्यांतर्गत खरेदी 
१२ | कलम ४१ (४ ) अन्वयेपूर्णत: माफी असलेली करपात्र मालाची खरेदी 
१३ कलम ५ खालील कर मुक्त मालाची राज्यांतर्गत खरेदी 
१४ इतर अनुज्ञेय घट / वजाती 
१५ शिल्लक वजावटीसाठी पात्र असलेल्या नोंदणीकृत व्यापाऱ्यांकडून 

केलेली कर योग्य मालाची खरेदी 
२. वजावटीस पात्र असलेली नोंदणीकृत व्यापा -याकडील राज्यांतर्गत खरेदीचे कर दर प्रमाणे तपशील 
अनु . कराचा दर विवरणपत्रानुसार (रु.) 

आकारणी नुसार (रु.) 
खरेदीची निव्वळ कराची रक्कम खरेदीचीनिव्वळ 

कराचीरक्कम ( रु .) 
उलाढाल ( रु.) 

उलाढाल ( रु .) 
१२.५० % 
८.०० % 
५.०० % 


क्र . 


१ 


२ 


३ 


४ 


४.०० % 


५ 


१.०० % 


Lur 


७ 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


एकूण 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ४-१० , २०१४ / अग्रहायण १३-१९, शके १ ९ ३६ 


भाग - तीन . या कालावधीतील किंवा आधीच्या कालावधीतील खरेदी ज्यावर देय खरेदी कर 
असेल त्याची परिगणना 

करपात्र खरेदीची उलाढाल ( रु . ) कराची रक्कम ( रु .) 


कराचा दर 


क ) 


ग ) 


घ ) 


विवरणा नुसार ( रु .) 


आकारणी नुसार ( रु. ) 


१ 


२ 


३ 


एकूण 
भाग - चार. उपलब्ध जमा आणि देय कर यांची परिगणना 

तपशील 
एकूण उपलब्ध जमा 
उपलब्ध वजावट 
विवरण पत्रांसोबत भरलेली रक्कम 

आधीच भरलेलीकिंवाविवरण पत्राशिवाय भरलेली रक्कम 
४ परतावा समायोजन आदेश क्रमांक 
५ 

कार्यकंत्राटाखालील मूळ स्त्रोतातून वजा केलेली रक्कम 

एकूण भरलेला कर 
७ 

एकूण उपलब्ध जमा 
देय कर / अनुज्ञेय परतावा 

देयविक्रीकर 
२ अधिक : भाग तीन नुसार देय खरेदीकर 

एकूण देय कर 
४ वजा : एकूण उपलब्ध जमा 
५ वजा : लांबणीवर टाकलेला / सूट दिलेल्या कराची रक्कम 

शिल्लक : देय विक्रीकर 
जास्तीची जमा , असल्यास 


६ 


mm 


७ 


एक ) केविका देयतेसमोर समायोजन 
( दोन ) महाराष्ट्र स्थानिक क्षेत्रातील मालाच्या प्रवेशावरील कर अधिनियम , 

२००२ 


( तीन) महाराष्ट्र मोटार वाहनावरील प्रवेश कर अधिनियम, १ ९ ८७ अन्वये 

देय असलेल्या प्रवेश कराचे समायोजन 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ४-१० , २०१४ / अग्रहायण १३-१९, शके १९ ३६ 


८ ( क ) शिल्लक देय रक्कम 
८ ( ख ) शिल्लक रक्कमेचा परतावा 

अधिक / वजा : 


९ 


व्याज 


१० शास्ती 


११ कलम ६० च्या विरुध्द गोळा केलेली रक्कम जप्त 
१२ एकुण देय रक्कम ( लांबणीवर टाकलेल्या कराशिवाय ) 
१३ | अनुज्ञेय परतावा 
१४ 

आधीदिलेला परतावा 
१५ शिल्लक अनुज्ञेय परतावा 
१६ अधिक : कलम ५२ खालील व्याज , असल्यास 
१७ शिल्लक निव्वळ देयता, असल्यास 
१८ निव्वळ परतावा, असल्यास 
ग . भरणा केल्याचा तपशिल 

कालावधी 
पासून पर्यत 

चलन / सीआयएन क्र . 


भरण्याचा दिनांक 


एकूण रुपये 


महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ च्या कलम २३ अन्वये आकारणी आदेश . 


१०. मुख्यनियमास जोडलेला नमुना ३०४ वगळण्यात येत आहे. 
११. मुख्य नियमास जोडलेला नमुना ४०५ वगळण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ४-१०, २०१४ / अग्रहायण १३-१९, शके १९ ३६ 


९ 


१२. मुख्यनियमास जोडलेल्या नमुना ४२३ नंतर खालील नमुना दाखल करण्यात येत आहे, म्हणजेच: 


" नमुना ४२४ 

नियम १७ क आणि ४० पहा ) 
महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ च्या कलम ३१ अन्वये मूळ स्त्रोतातून केलेल्या कर कपातीचे मालकाने दाखल करावयाचेविवरण 
१ म. मुवक नों. दा. क्र . (टीन) असल्यास 


स्थायी लेखा क्रमांक असल्यास 


३ कर लेखा क्रमांक ( टन ) (टीन व पॅन क्रमांक नसल्यास) 


४ स्थान 
५ विवरणपत्राचा कालावधी 


पासून 
महिना 


पर्यंत 
महिना 


दिनांक 


वर्ष 


दिनांक 


वर्ष 


६ मालकाचे नाव व पत्ता 


नाव : 


पत्ता : 


ब्लॉक / 
सदनिका 


रस्ता / रोड 


इमारतीचे / जागेचे। 
गावाचेनाव 
विभाग / स्थान 
जिल्हा 
दूरध्वनी क्रमांक 


पिन 


शहर 
भ्रमणध्वनी क्रमांक 


एसटीडी कोड 


ई -मेल आयडी 


क ) मूळ स्त्रोतातून वजाती 


ख ) अधिक देय व्याज 


एकूण देय रक्कम ( क + ख ) 


८ भरणा केलेल्या रकमेचा तपशिल 


चलन 


अ.क्र . 


रक्कम ( रु .) 


भरणा केल्याचादिनांक 


बँकेचे नाव 


शाखेचे नाव 


or 


२ 
३ 


४ 
५ 


एकूण 


या विवरणातील आणि जोडपत्र क मध्ये नमूद केलेली माहिती माझ्या ज्ञानाप्रमाणे व विश्वासाप्रमाणे खरी आहे. 


विवरणपत्र दाखल केल्याचा दिनांक 


दिनांक 


महिना 


वर्ष 


प्राधिकृत व्यक्तीचेनाव 


पदनाम 


ई-मेल आयडी 


ठिकाण 


भाग चार - ब -२ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ४-१०, २०१४ / अग्रहायण १३-१९, शके १९ ३६ 


नमुना ४२४ 

(नियम १७ क आणि ४० ) 
महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ च्या कलम ३१ अन्वये मालकाने दाखल करावयाचेविवरण 

जोडपत्र - क 
या विवरणाच्या काळात कंत्राटदारालादिलेल्या देय असलेल्या आणि मूळ स्त्रोतातून कपात केलेल्या / करावयाच्या रकमांचा 

तपशिल 
अनु . क्र . कंत्राटदाराचेनांव कंत्राटदाराचाटीन ज्या प्रकरणात कंत्राटदाराला / कपात / कपात 

क्रमांक कंत्राटदाराचा टीन क्रमांक उप कंत्राटदाराला करण्यायोग्य 
नसेल तेथे पॅन क्रमांक देय /दिलेली 

कराची रक्कम 
दयावा 

रक्कम 
१ 


२ 


३ 


५ 


६ 


७ 


८ 


९ 
१० 
११ 


१२ 
१३ 


१४ 


१५ 
१६ 


१ ९ 
२० 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ओ. चै. भांगडीया , 
शासनाचे उपसचिव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार -ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ४-१० , २०१४ / अग्रहायण १३-१९, शके १९ ३६ 


83 


FINANCE DEPARTMENT 
Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 21 st May 2013 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA VALUE ADDED Tax Act, 2002. 


No. VAT 1513 / CR 61/ Taxation - 1. - Whereas the Government of Maharashtra is satisfied 


that circumstances exist which render it necessary to take immediate action further to amend 
the Maharashtra Value Added Tax Rules , 2005 and to dispense with the condition of previous 
publication thereof under the proviso to sub -section (4 ) of section 83 of the Maharashtra Value 
Added Tax Act, 2002 (Mah . IX of 2005 ) (hereinafter referred to as “ the said Act” ) ; 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub -sections (1), (2 ) and ( 3 ) read with 
the proviso to sub -section (4 ) of section 83 of the said Act , and of all other powers enabling it in 
this behalf, the Government ofMaharashtra hereby , makes the following rules further to amend 
the Maharashtra Value Added Tax Rules , 2005 , namely : 


1. ( 1 ) These rules may be called the Maharashtra Value Added Tax ( Second Amendment) 
Rules , 2013 . 


( 2 ) Save as otherwise provided in these rules , they shall come into force with effect from 


the 1st May 2013 . 


2. In rule 17 of the Maharashtra Value Added Tax Rules , 2005 (hereinafter referred to as 


“ the principal Rules” ), in sub -rule (4 ), — 


( 1 ) in clause (a ), in the second proviso , for the words " within ninety days from the end of 
that financial year” the words “ on or before the 30th June of the succeeding year” shall be 
substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st April 2012 ; 


( 2 ) in clause (d ) , in the first proviso , for the words “ within ninety days from the end of that 
financial year” the words " on or before the 30th June of the succeeding year” shall be substituted 
and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st April 2012 . 


3. In rule 24 of the principal Rules, sub - rule ( 1) shall be deleted . 


भाग चार- ब -२ अ 


22 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ४-१० , २०१४ / अग्रहायण १३-१९, शके १९ ३६ 


4. In rule 40 of the principal Rules , in sub -rule ( 1), — 


( 1) in clause (a ), for the figures “ 210 ” the alphabets and figure “MTR -6 ” shall be substituted ; 


( 2 ) in clause (d ), for the portion beginning with the figures and words “ 405 with the Joint 


Commissioner” and ending with the words " employer is situated ” the figures and words 


" 424 in an electronic form ” shall be substituted . 


5 . In rule 45A of the principal Rules , in chalan Form Number MTR -6 , in the heading, after 
the figures, “ 18 ," the figures “ 40 ,” shall be inserted . 


6 . 


In rule 54 of the principal Rules ,- in clause (a ),--- 


( 1 ) the words and brackets " unless the claimant dealer is engaged in the business of 
transferring the right to use (whether or not for a specified period ) for any purpose, in respect of 
the said vehicles” shall be deleted ; 


( 2 ) the words “ and goods vehicles” shall be deleted 


; 


7. In rule 61 of the principal Rules ,-- 


( 1) after the words “ notified as a Government Treasury ” the words " or any Private Sector 
Bank or any Foreign Bank notified by State Government in Official Gazette” shall be inserted ; 


( 2 ) in the proviso , after the words " for the purpose of these rules ” the words “ or any Private 
Sector Bank or any Foreign Bank notified by State Government in Official Gazette.” shall be 


inserted . 


8. In rule 87 of the principal Rules, 


( 1 ) in sub -rule ( 1), in clause (d ), after the words by sending a scanned copy” the words “ or 
electronically generated and digitally signed copy ” shall be inserted ; 


(2 ) after sub - rule ( 3 ), the following sub -rule shall be added , namely : 


“ (4 ) Notwithstanding anything contained in this rule , where an order, notice or any 
communication is made electronically and addressed to the dealer by e-mail which is provided to 
the department by the dealer , then such order, notice or communication , shall be deemed to have 
been served on the addressee . For the purpose of this sub - rule , the provisions of section 13 of the 
Information Technology Act, 2000 (21 of 2000 ) shall be applicable .”. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ४-१० , २०१४ / अग्रहायण १३-१९ , शके १९ ३६ 


ew 


9. For FORM 303, appended to the principal Rules,the following FORM shall be substituted namely : 

“ FORM 303” . 


FORM 301 ( Ser rely 13) 
Order elAssessment of tax ander MVAT ACE 2002 

Holding CSTRC Please tick 


Vs 
Ne 


Assessies 

Year 
Pin code 


MVATRC N. 

TIN ) 
Name of the Derder 
Address BLOCK FLAT 
STREET ROAD 
Cm 

Assessment l eriod 
From 


Name of Premie Wild Willage 
Arva Lucality 
INSERT 

Notice senden 


Notice in Form 


Under Sects 


Apunting Method 


As per Returns Rs ) 


Asdetermined Rs) 


4. Baoks of account produced 
PART I L. Computation ofnetturnover ofsales liable to tax 

Panielars 
Grositura aver af sales including tants as weil = lerover of eve 

alus transaction liker value of branch ) comigement Transfers , job 
work charpes, etc. 
Deduct 

Value of fonds Bourned tinchase of sales tas )melodity resetion of 
sale pricein stuntof tate kerenatuscrut 
Net Tax anoni Tun incinked in les shown in gose turnoverave 
les Tax inches in storit 
Sales 81/ cing central litis antivale olhar 
comenmenttamen quins the Sate 
Value of brinca consignment trance within the Wate on which to 
| paid by agent 
Dedictwn under sectuntudorBA or Alwete96 

Sales of tas -free goods 
7 | aeolluLput ill; extrplal KI + ) 
* our or Job work stargos 

Sales ofthe goods fly excipled 4144 ) 
10 Sales of 

themothyerettiled fatherin ander 
settim 1) & 5411 
I Amount paid we w price for contract 
12 Oberroduction data 
13 Balance : Net Turuver ofSales Biale to tas 
2. Computation of tax evalle under the MVAT Act 


Asper Bellers 


Rarea 


Ne 


Timover ofsales liable to tastes/ 


TasSRs 


Turever al sales christa tasca 


Tak rontis 


1 


2 


12 SIT 

Dr. 
5.o 


+ 


5 


7 


10 


11 


Apwr Rutarul R ) 


As determined Rs 


Total 
PART- ILT Computation of Turnover of purchuses eligible for set-off 

Particulars 
Total taser of purchases including fees , wale af brauca 
conviermeat tranfers received and job work charge 
Detect 

Value ofGoodsRetursed chesive of salestax ) inchuan tedation of 

was price on account of mate difference and so 
2 Imports Higher purchases 

porn ect upon 
4 mes Sale yucluses 
Purchases oftak zaad (ether localor inersiae against certificat 

Pom/ 

Internachtungen anden motive 
7 Within ile Sacband consiguientrasfers received as a 
* Latour to work changes 

Within the State purchases of canale pode from a registered cakes 
Wabin the State purchases of table good from registereddealers nat 
elabie latic-017 
Within the late puhasotsalgok Till exempted from 

us other than purch under section XII ) 
12 sales of linable you fully cxempledus 41(4) 

With the State purchases of tax- free goods us 5 
Ta fother alternatt kwiatam 
is 

Balance :Within the State purchases of taxable goods from 
registerra dealers cligible for setall 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार -ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ४-१० , २०१४ / अग्रहायण १३-१९, शके १९ ३६ 


Asdetermined Rs 
Net Tintover of purchases IRS! 


Tax Anant ! 


PART- IL.2 Tax Rate wise breakup ofwithin state purchase from registered alers eligible for set- off 

Asper Returns 
Rate of tax 
No Na Tumover of purchases Rey 

Tas Amount 
12.57% 

8.00 % 
3 5.00 % 


- 


7 


8 


0 


11 


PART-HIL Computation of Purchase Tak payable on the purchases effected during this period or previous period 
Raste of tax 

Turnover of Purchases liable to tax ( Rs.) 
a ) 


Tax Amount( Rs) 


0 


0 


As per Returns 


As determined Rs 


c ) 
d 
e 

Total 
PART-IV Computation of availability of credit and payment of sales tax 

Particulars 
A. Total credit availalec 
1 Set off atmise 
2 Amount paid akongutareturns 
1 Advance payment or payments otherwise the retur 
4 Refund edastament order No 
5 TDSunder WCT 
6 Tas Paid Total 

7 Total credit available 
B. Tax payable Refend admissing 

Sales Tax paytible 
2 Add:Purchase Tax payable asper Part III 
3 Total Tax Farabic 
4 Less Aggregate of cratit available 
3 Less Sales Tax deferred scnptos 
6 Balance:-Sales les payant 
7 Excess credit. if any 

Deduct 
Adjustment towards (St paydate 
Adjustment and ITpalle der Mahathir tax ea Entry of 
Goods isto Local Areas Act, 2002 
Adedsent towards ET payable under the Maluradita Tas on the 

Entry of Motor Vehicks into Local Areas Act 1987 
8A Balance amaust payable 
& BI Balance amagat refundac 

Aal Deduct : 
9 Interes 


10 Penalty 


11 Amountforfeited beigu sur collected it contravention of section 60 
12 Total Amperise teselvity deferred tas 
13 Relund alusside 
14 Refund read granted 
15 Talatce refind atthe 
16 Add:Interes under section 52 katy 
11 Netlalance des ofany 


18 Nel refund if any 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ४-१० , २०१४ / अग्रहायण १३-१९, शके १ ९ ३६ 


१५ 


C. Details of Payments made 


Period 


Chalan / CIN NO 


Date of Payment 


Amount (Rs) 


From 


To 


Total (Rs) 


Assessment Order u /s 23 of the Maharashtra Value Added Tax Act, 2002. 


10. FORM 304 appended to the principal Rules shall be deleted . 
11. FORM 405 appended to the principal Rules shall be deleted . 

12. After FORM 423 appended to the principal Rules , the following FORM shall be added , 
namely : 


Ver 1.6.0 


FORM_424 

( See Rule 17A & 40 ) 
Return showing Tax Deduction at Source by an employer 

Under -section 31 ofMaharashtra Value Added Tax Act,2002 
M.V.A.T. R.C. No.( TIN ). If any 

Permanent Account Number If any 
Tax Account Number (TAN ) (in case no PAN and TIN ) 

Location 


1 


2 


3 


4 


5 


Period Covered by Return 


FROM 


TO 


DAY 


MONTH 


YEAR 


DAY 


MONTH 


YEAR 


6 


Name and Address of the Employer 


Name 


BLOCK NO / FLAT 


NAME OF 
PREMIS ES /BUILDING /VILLA 
GE 


Address 


STREET /ROAD 


AREA / LOCALITY 


CITY 


DISTRICT 


PIN CODE 


MOBILE NUMBER 


STD CODE 


TELEPHONE 


E -mail Id 


7 


a ) Tax Deducted at Source 


b ) Add :- Interest Payable 


Total Amount Payable (a + b) 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ४-१० , २०१४ / अग्रहायण १३-१९ , शके १९ ३६ 


8 


Details of Amount Paid 


Challan CIN No 


Amount (Rs) 


Payment date 


Name of the Bank 


Branch Name 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


40 


41 


42 


43 


44 


45 


46 


Total 

0 
The statements contained in this return and Annexure A are true to the best of my knowledge and belief 

Day Month 

Year 
Date of Filing of Return 


Name Of Authorised Person 
Designation 
Place 


Email Id 


ANNEXURE 
Details of the sum payable /paid to the contractor and amount of tax deducted/deductable at source during the period of this return 


Sr.No 


Name of the Contractor 


TIN of the Contractor 


Amount 
In case Contractor is not Paid / Payable to 
holding MVAT TIN , PAN of the Contractor 
the Contractor 

or Sub 
contractor 


Amount of 

Tax 
Deducted de 

ductable 


Total 


1 


2 
3 


4 


5 
6 


7 


8 
9 
10 


995 
996 
997 
998 
999 
1000 


By the order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


0. C. BHANGDIYA , 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ४-१० , २०१४ / अग्रहायण १३-१९, शके १ ९३६ 


१७ 


८० 


गुरुवार, 


मे 


२३, २०१३ / ज्येष्ठ २, शके १ ९ ३५ 


महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १४ मे २०१३ 


आदेश 


मुंबई मुद्रांक अधिनियम, १९ ५८. 

क्रमांक मुद्रांक . २००७/ प्र.क्र . १९ ६ (१)/म-१.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन , उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने शासन निर्णय क्रमांक 
पीएसआय. १७०७ ( सीआर ५०)/ उद्योग-८, दिनांक ३० मार्च२०१३ अन्वये सामूहिक प्रोत्साहन योजना, २००७ दिनांक ३१ मार्च २०१३ पासून बंद 
करण्यात आली आहे, त्याअर्थी, आता, याद्वारे महसूल व वन विभाग, शासन आदेश क्रमांक मुद्रांक . २००७/ प्र.क्र . १९ ६ (१) / म -१, दिनांक १२ जून 
२००७ मध्ये ( यापुढे ज्याचा उल्लेख उक्त आदेश असा करण्यात येईल ) खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे : 

उक्त आदेशातील परि. १ मधील “ नवीन सामूहिक प्रोत्साहन योजनेसंदर्भात शासन आदेश निर्गमित होईपर्यंतच्या दिनांकापर्यंत " या ऐवजी 
" ३१ मार्च २०१३ रोजी संपणाऱ्या " हा मजकूर दाखल करण्यात यावा . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ज्योत्स्ना मु . माडेकर , 

कक्ष अधिकारी . 


REVENUE AND FOREST DEPARTMENT 

Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk, 
Mantralaya, Mumbai 400 032 , dated the 14th May 2013 

Order 
BOMBAY STAMP ACT , 1958. 

No. MUDRANK. 2007/ C.R. 196( 1 )/M-1.-Whereas Government of Maharashtra Industries , 
Energy and Labour Department has ended the period of Package Scheme of Incentives, 2007 
(hereinafter referred as the said scheme) on 31st March 2013 vide Government Resolution , 
Industries, Energy and Labour Department No. PSI. 1701/( CR-50y/Ind- 8, dated 30th March 2013 
and now therefore , amends the order Revenue and Forests Department No. MUDRANK . 2007/ 
C.R. 196 ( 1 )/M - 1 , dated 12th June 2007 ( hereinafter referred as the said order ) as follows : 

In the said order in paragraph one for the words, figures and letters " ending on upto the 
date of further orders in respect of New Package Scheme of Incentives" the words, " 31st March 
2013 " shall be substituted . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


JYOTSNA M. MADEKAR , 

Desk Officer . 


भाग चार- ब -३ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ४-१०, २०१४ / अग्रहायण १३-१९, शके १९ ३६ 


महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १४ मे २०१३ 


आदेश 


मुंबई मुद्रांक अधिनियम, १९ ५८ . 

क्रमांक मुद्रांक . २००७ / प्र.क्र . १९ ६ ( २)/म-१.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने शासन निर्णय क्रमांक 
पीएसआय. १७०७ (सीआर ५०)/ उद्योग-८, दिनांक ३० मार्च २०१३ अन्वये सामूहिक प्रोत्साहन योजना, २००७ दिनांक ३१ मार्च २०१३ पासून बंद 
करण्यात आली आहे, त्याअर्थी, आता, याद्वारे महसूल व वन विभाग, शासन आदेश क्रमांक मुद्रांक . २००७/ प्र.क्र . १९ ६ ( २ ) / म-१, दिनांक १२ जून 
२००७ मध्ये ( यापुढे ज्याचा उल्लेख उक्त आदेश असा करण्यात येईल ) खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे : 

उक्त आदेशातील परि . १ मधील “नवीन सामूहिक प्रोत्साहन योजनेसंदर्भात शासन आदेश निर्गमित होईपर्यंतच्या दिनांकापर्यंत ” या ऐवजी 
" ३१ मार्च २०१३ रोजी संपणान्या ” हा मजकूर दाखल करण्यात यावा. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ज्योत्स्ना मु . माडेकर , 

कक्ष अधिकारी. 


REVENUE AND FOREST DEPARTMENT 

Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk, 
Mantralaya, Mumbai 400 032 , dated the 14th May 2013 


Order 
BOMBAY STAMP ACT , 1958 . 

No. MUDRANK. 2007/ C.R. 196( 2)/M-1.-Whereas Government of Maharashtra, Industries , 
Energy and Labour Department has ended the period of Package Scheme of Incentives, 2007 
(hereinafter referred as the said scheme) on 31st March 2013 vide Government Resolution , 
Industries , Energy and Labour Department No. PSI. 1701/( CR-50)/Ind-8, dated 30th March 2013 
and now therefore, amends the order Revenue and Forests Department No. MUDRANK. 2007/ 
C.R. 196(2)/ M-1, dated 12th June 2007 ( hereinafter referred as the said order ) as follows : 

In the said order in paragraph one for the words, figures and letters " ending on upto the 
date of further orders in respect of New Package Scheme of Incentives the words, " 31st March 
2013" shall be substituted . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


JYOTSNA M. MADEKAR , 

Desk Officer . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ४-१०, २०१४ / अग्रहायण १३-१९, शके १९ ३६ 


१ ९ 


- 


. 


महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १४ मे २०१३ 


आदेश 


मुंबई मुद्रांक अधिनियम, १९ ५८ . 

क्रमांक मुद्रांक . २००७ / प्र.क्र . १९ ६( ३)/म-१.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन , उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने शासन निर्णय क्रमांक 
पीएसआय. १७०७ (सीआर ५०)/ उद्योग -८, दिनांक ३० मार्च २०१३ अन्वये सामूहिक प्रोत्साहन योजना, २००७ दिनांक ३१ मार्च २०१३ पासून बंद 
करण्यात आली आहे, त्याअर्थी, आता, याद्वारे महसूल व वन विभाग, शासन आदेश क्रमांक मुद्रांक . २००७ /प्र.क्र . १९ ६ ( ३)/ म-१,दिनांक १२ जून 
२००७ मध्ये ( यापुढे ज्याचा उल्लेख उक्त आदेश असा करण्यात येईल ) खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे : 

उक्त आदेशातील परि . १ मधील " नवीन सामूहिक प्रोत्साहन योजनेसंदर्भात शासन आदेश निर्गमित होईपर्यंतच्या दिनांकापर्यंत ” या ऐवजी 
" ३१ मार्च २०१३ रोजी संपणान्या " हा मजकूर दाखल करण्यात यावा. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ज्योत्स्ना मु . माडेकर , 


कक्ष अधिकारी . 


REVENUE AND FOREST DEPARTMENT 

Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya, Mumbai 400 032 , dated the 14th May 2013 


Order 


BOMBAY STAMP ACT, 1958 . 

No. MUDRANK. 2007/ C.R. 196(3)/M-1.-Whereas Government of Maharashtra Industries, 
Energy and Labour Department has ended the period of Package Scheme of Incentives, 2007 
(hereinafter referred as the said scheme) on 31st March 2013 vide Government Resolution , 
Industries , Energy and Labour Department No. PSI. 1701/(CR -50 )/Ind -8 , dated 30th March 2013 
and now therefore, amends the order Revenue and Forests Department No. MUDRANK. 2007/ 
C.R. 196( 3)/ M -1, dated 12th June 2007 ( hereinafter referred as the said order ) as follows : 

In the said order in paragraph one for the words, figures and letters " ending on upto the 
date of further orders in respect of New Package Scheme of Incentives” the words, " 31st March 
2013" shall be substituted . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


JYOTSNA M. MADEKAR , 

Desk Officer . 


भाग चार - ब -३ अ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ४-१०, २०१४ / अग्रहायण १३-१९, शके १९ ३६ 


महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२,दिनांक १४ मे २०१३ 


आदेश 


मुंबई मुद्रांक अधिनियम , १ ९ ५८. 

क्रमांक मुद्रांक . २००७/ प्र.क्र . १९ ६( ४)/म-१.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन , उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने शासन निर्णय क्रमांक 
पीएसआय. १७०७ (सीआर ५० )/ उद्योग -८, दिनांक ३० मार्च २०१३ अन्वये सामूहिक प्रोत्साहन योजना, २००७ दिनांक ३१ मार्च २०१३ पासून बंद 
करण्यात आली आहे, त्याअर्थी, आता, याद्वारे महसूल व वन विभाग, शासन आदेश क्रमांक मुद्रांक . २००७ / प्र.क्र . १९ ६ ( ४ )/ म-१, दिनांक १२ जून 
२००७ मध्ये ( यापुढे ज्याचा उल्लेख उक्त आदेश असा करण्यात येईल) खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे : 

उक्त आदेशातील परि. १ मधील “नवीन सामूहिक प्रोत्साहन योजनेसंदर्भात शासन आदेश निर्गमित होईपर्यंतच्या दिनांकापर्यंत या ऐवजी 
" ३१ मार्च २०१३ रोजी संपणाऱ्या " हा मजकूर दाखल करण्यात यावा. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ज्योत्स्ना मु . माडेकर, 

कक्ष अधिकारी. 


REVENUE AND FOREST DEPARTMENT 

Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk, 
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 14th May 2013 


Order 
BOMBAY STAMP ACT, 1958 . 

No. MUDRANK . 2007/ C.R. 196( 4)/M-1.-Whereas Government of Maharashtra Industries , 
Energy and Labour Department has ended the period of Package Scheme of Incentives, 2007 
( hereinafter referred as the said scheme ) on 31st March 2013 vide Government Resolution, 
Industries, Energy and Labour Department No. PSI - 1701/( CR- 50 )/Ind - 8, dated 30th March 2013 
and now therefore, amends the order Revenue and Forests Department No. MUDRANK. 2007/ 
C.R. 196 (4 )/M - 1, dated 12th June 2007 (hereinafter referred as the said order) as follows : 

In the said order in paragraph one for the words, figures and letters " ending on upto the 
date of further orders in respect of New Package Scheme of Incentives" the words, “ 31st March 
2013 " shall be substituted . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


JYOTSNA M. MADEKAR , 

Desk Officer : 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ४-१० , २०१४ / अग्रहायण १३-१९ , शके १९ ३६ 


२१ 


८१ 


सोमवार , मे २७, २०१३/ ज्येष्ठ ६, शके १९ ३५ 


गृह विभाग 


मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २४ मे २०१३. 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र 

शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम , २००५ . 

क्रमांक टीआरएन०३११/ प्र.क्र -२९१ / पुनर्बाधणी -७/ पोल-५ ब. - महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय 
कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम क्रमांक -६ मधील परंतुक ( दोन ) नुसार शासन निर्णय , गृह 
विभाग, क्रमांक टीआरएन -०८०६/ प्रक्र -५२१ /पोल -५ ब, दिनांक २८ ऑगस्ट, २००६ अन्वये गृह 

विभागाचे प्रभारी मंत्री म्हणून मा . मंत्री ( गृह ) यांना 
असलेले सर्वसाधारण बदल्यांचे अधिकार पोलीस महासंचालक , महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व बृहन्मुंबईकरिता पोलीस आयुक्त , बृहन्मुंबई यांना 
प्रत्ययायोजित करण्यात आले आहेत . सदरहू आदेश विचारात घेवून महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्याचेविनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये 
पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध शासकीय अधिनियम , २००५ मधील कलम-७ च्या तरतूदीस अनुसरून गृह विभागाच्या प्रशासकीय 
नियंत्रणाखाली गट- अ ( पोलीस निरिक्षक ) व गट- ब ( सहायक पोलीस निरीक्षक ) यांच्या बदल्या करण्यासाठी सक्षम असणारे प्राधिकारी /विभाग 
प्रमुख पुढीलप्रमाणे अधिसूचित करण्यात येत आहेत : 


. 


~ 


अ.क्र . 


शासकीय कर्मचाऱ्यांचा गट 


विभाग प्रमुख म्हणून बदली 
करणारा सक्षम प्राधिकारी 

( २ ) 


प्रदान करण्यात 
आलेले अधिकार 

( ३ ) 


( १ ) 


( ४ ) 


१ 


पोलीस महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक 


विभागप्रमुख 


२ 


महासंचालक, लाचलुचपत 

प्रतिबंधक विभाग 


विभागप्रमुख 


गट अ ( पोलीस निरीक्षक ) व गट ब ( सहायक पोलीस 
निरीक्षक ) या दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या राज्यांतर्गत बदल्या . 
गट अ (पोलीस निरीक्षक मुळ संवर्ग ) व गट ब ( सहायक 
पोलीस निरीक्षक मुळ संवर्ग ) या दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या 
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागांतर्गत बदल्या . 
गट अ ( पोलीस निरीक्षक ) व गट ब ( सहायक पोलीस 
निरीक्षक ) या दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या आयुक्तालयांतर्गत 
बदल्या . 


३ 


पोलीस आयुक्त , बृहन्मुंबई 


विभागप्रमुख 


४ 


आयुक्त , राज्य गुप्तवार्ता विभाग 


विभागप्रमुख 


गट अ ( पोलीस निरीक्षक 

मुळ 

संवर्ग ) व गट ब ( सहायक 
पोलीस निरीक्षक मुळ संवर्ग) या दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या 
राज्य गुप्तवार्ता विभागांतर्गत बदल्या . 


५ 


विभागप्रमुख 


अप्पर पोलीस महासंचालक , गुन्हे अन्वेषण 
विभाग 


गट अ ( पोलीस निरीक्षक मुळ संवर्ग) व गट ब ( सहायक 
पोलीस निरीक्षक मुळ संवर्ग ) या दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या 
गुन्हे अन्वेषण विभागांतर्गत बदल्या . 
गट अ (पोलीस निरीक्षक ) व गट ब ( सहायक पोलीस 
निरीक्षक ) या दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या बिनतारी संदेश 
विभागांतर्गत बदल्या . 


६ 


विभागप्रमुख 


अप्पर पोलीस महासंचालक , पोलीस बिनतारी 
संदेश विभाग . 


७ 


अप्पर पोलीस महासंचालक , प्रशिक्षण व खास 
पथके 


विभागप्रमुख 


गट अ ( पोलीस निरीक्षक मुळ संवर्ग) व गट ब ( सहायक 
पोलीस निरीक्षक मुळ संवर्ग) या दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या 
प्रशिक्षण व खास पथके विभागांतर्गत बदल्या . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ४-१० , २०१४/ अग्रहायण १३-१९ , शके १९ ३६ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


८ 


विभागप्रमुख 


. 


अप्पर पोलीस महासंचालक , राज्य राखीव 
पोलीस बल , महाराष्ट्र राज्य , मुंबई 


गट अ ( पोलीस निरीक्षक ) व गट ब ( सहायक पोलीस 
निरीक्षक ) या दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या राज्य राखीव पोलीस 
बल विभागांतर्गत बदल्या . 


९ 


अप्पर पोलीस महासंचालक , नागरी 
हक्क संरक्षण 


प्रादेशिक 
विभागप्रमुख 


गट अ ( पोलीस निरीक्षक ) व गट ब ( सहायक पोलीस 
निरीक्षक ) या दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या नागरी हक्क संरक्षण 
विभागांतर्गत बदल्या . 


सर्व परिक्षेत्रीय विशेष पोलीस महानिरीक्षक 


प्रादेशिक 
विभागप्रमुख 


गट अ ( पोलीस निरीक्षक ) व गट ब ( सहायक पोलीस 
निरीक्षक ) या दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या परिक्षेत्रांतर्गत बदल्या . 


११ 


सर्व पोलीस आयुक्त 


प्रादेशिक 
विभागप्रमुख 


गट अ ( पोलीस निरीक्षक ) व गट ब ( सहायक पोलीस 
निरीक्षक ) या दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या आयुक्तालयांतर्गत 
बदल्या . 


१२ 


सर्व पोलीस अधीक्षक 


जिल्हा / घटक 


गट अ ( पोलीस निरीक्षक ) व गट ब ( सहायक पोलीस 
निरीक्षक ) या दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या जिल्ह्यातंर्गत बदल्या . 


प्रमुख 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


सु . ग. सोनवणे, 


, 


शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ४-१० , २०१४ / अग्रहायण १३-१९ , शके १९ ३६ 


२३ 


८२ 


गुरुवार , मे ३० , २०१३ / ज्येष्ठ ९, शके १९ ३५ 


महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २१ मे २०१३. 

आदेश 


महाराष्ट्र वनोत्पादन (व्यापाराचे विनियमन ) अधिनियम , १ ९ ६ ९. 

क्रमांक एमएफपी-२०१३ / प्र.क्र . ५७ / भाग-१/ फ -९. - महाराष्ट्र वनोत्पादन (व्यापाराचे विनियमन) अधिनियम , १९ ६९ (१९ ६ ९ चा महा . ५७ ) 
याच्या कलम १३ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा व याबाबतीत समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन , 
याद्वारे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या स्तंभ ( २) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेले , महाराष्ट्र वनोत्पादने (तेंदू पाने व्यापाराचे विनियमन ) नियम, १९ ६ ९ 
यांच्या नियम ३ अ खालील अधिकार व कार्ये, अनुसूचीच्या स्तंभ ( ४ ) मध्ये, त्यांच्यासमोर विनिर्दिष्ट केलेल्या शर्ती व निबंधाच्या अधीनतेने , 
अनुसूचीच्या स्तंभ ( ३) मध्ये , त्यांच्यासमोर विनिर्दिष्ट केलेल्या अधिकाऱ्यांकडे सोपवित आहे. 


- 


अनुसूची 


अ.क्र . 


अधिकार व कार्ये 


अधिकारी 


शर्ती व निबंध 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ 


महाराष्ट्र वनोत्पादन (तेंदू पाने व्यापाराचेविनियमन ) मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक ) नेमणुकीसाठी अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर अशा सर्व 
नियम , १ ९ ६९ यांच्या नियम ३ अ अनुसार ग्रामसभेची 

नेमणुका राज्य शासनास, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक 
किंवा महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम , ( १९ ५ ९ 

( वनबल प्रमुख ) अथवा अपर प्रधान मुख्य 
चा ३ ) याच्या कलम ४ ९ अन्वये ग्रामसभेने स्थापन 

वनसंरक्षक ( अकाष्ट वनोपज , सनियंत्रण व 
केलेल्या संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीची तिच्या 

मुल्यांकन ), महाराष्ट्र राज्य , नागपूर 

यांना सूचित 
अधिकारितेतील कोणत्याही वन क्षेत्राकरिता अथवा 

करून लेखी आदेशाद्वारे केल्या जातील . 
तिला नेमून दिलेल्या वन क्षेत्राकरिता, कोणत्याही 
स्पर्धात्मक बोली प्रक्रियेशिवाय अभिकर्ता म्हणून 
नेमणूक करणे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


डॉ . यु . एम . फारुकी , 
शासनाचे सह सचिव . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ४-१०, २०१४ / अग्रहायण १३-१९, शके १९ ३६ 


REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT 
Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , Dated 21st May 2013 . 


Order 


MAHARASHTRA FOREST PRODUCE (REGULATION OF TRADE ) ACT, 1969 . 


No. MFP - 2013 /C.R.-57 /Part - I/ F - 9. - In exercise of the powers conferred by section 13 of the 
Maharashtra Forest Produce (Regulation of Trade ) Act , 1969 (Mah . LVII of 1969), and of all other 
powers enabling in that behalf, the Government ofMaharashtra hereby delegates its powers and 
functions under rule 3A of the Maharashtra Forest Produce (Regulation of Trade in Tendu Leaves ) 
Rules, 1969, specified in column No. 2 of the Schedule appended hereto , to the officers specified 
against them in column No. 3, subject to the conditions and restrictions , specified against them in 
column No. 4 thereof. 


Schedule 


Sr. No. 

( 1 ) 


Powers and functions 

( 2 ) 


Officers 

( 3 ) 


Conditions and restrictions 

( 4 ) 


1 


Under rule 3A of the Maharashtra The Chief 
Forest Produce (Regulation of Conservator of 
Trade in Tendu Leaves ) Rules , Forest ( Territorial) 
1969 to appoint Gram Sabha or 
Joint Forest Management 
Committee constituted by the 
Gram Sabha under section 49 of 
the Maharashtra Village 
Panchayats Act ( III of 1959 ), as an 
agent without any competitive 
bidding process , 

for any 

forest area 
within its jurisdiction or forest 
area assigned to it. 


All such appointments shall be 
made on receipt of an application 
for such appointment , by order , 
in writing under the intimation 
to the State Government and the 
Principal Chief Conservator of 
Forests (Head of Forests Force ) 
or Additional Principal Chief 
Conservator of Forests (Non 
Timber Forests 

Produce , 
Monitoring and Evaluation ). 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


DR . U. M. FAROOQUI, 
Joint Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ४-१० , २०१४ / अग्रहायण १३-१९ , शके १९ ३६ 


२५ 


गुरुवार, 


मे 


३० , २०१३ / ज्येष्ठ ९, शके १ ९ ३५ 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३० मे २०१३ 


- 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र असंघटित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम , २००८ . 

क्रमांक.असंका २०११/ प्र.क्र .२१४ / कामगार ७ अ. - असंघटित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम , २००८ ( २००८ चा ३३ )याच्या कलम 
६ ची पोट - कलमे ( ४ ),( ६ ) व( ७ ) आणि कलम १० चे पोट - कलम ( १) यांसह कलम १४ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा तसेच 
याबाबतीत समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकाराचा वापर करुन , महाराष्ट्र शासन याद्वारे , पुढील नियम करीत आहेतः 

१. संक्षिप्त नाव व प्रारंभ.- (१ ) या नियमांना, महाराष्ट्र असंघटित कामगार सामाजिक सुरक्षा नियम , २०१३, असे म्हणावे. 
( २) ते राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येतील . 
२. व्याख्या.- (१ ) या नियमांमध्ये, संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर , 
( क ) अधिनियम याचा अर्थ, असंघटित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम,२००८ ( २००८ चा ३३ ), असा आहे; 
( ख ) “मंडळ याचा अर्थ, अधिनियमाच्या कलम ६ अन्वये गठीत केलेले, महाराष्ट्र राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडळ , असा आहे ; 
( ग ) कार्याध्यक्ष याचा अर्थ, मंडळाचा कार्याध्यक्ष , असा आहे ; 
( घ ) “ सदस्य याचा अर्थ, मंडळाचा सदस्य , असा आहे ; 

ङ ) कलम याचा अर्थ, अधिनियमाचे कलम , असा आहे. 

( २) या नियमांमध्ये वापरण्यात आलेले परंतु व्याख्या न केलेले शब्द व शब्दप्रयोग यांना अधिनियमामध्ये जे अर्थनेमून दिलेले असतील तेच 
अर्थ असतील. 

३. सदस्यांचा पदावधी.- ( १) अधिनियमाच्या कलम ( ६ ) अन्वये गठित केलेल्या मंडळाचा पदसिद्ध सदस्याव्यतिरिक्त अन्य सदस्य 
त्यांच्या नामनिर्देशनाच्या दिनांकापासून तीन वर्षांपेक्षा अधिक नसेल एवढ्या कालावधीकरिता पद धारण करतीलः 

परंतु, राज्य शासनास, कारणे लेखी नोंदवून आदेशाद्वारे , अशा कोणत्याही सदस्याचा किंवा सदस्यांचा कालावधी कमी करता येईल. 

( २ ) कलम ६ च्या पोट -कलम ( २) च्या खंड ( ग ) च्या उप- खंड( तीन ) अन्वये नामनिर्देशित केलेला सदस्य , ज्या विधानसभेद्वारे तो 
अशाप्रकारे निवडून आला होता त्या विधानसभेचा सदस्य असण्याचे बंद झाल्यास , मंडळाचा सदस्य असल्याचे बंद होईल . 

( ३) कलम ६ च्या पोट -कलम ( २ ) च्या खंड ( ग ) चे उप - खंड( एक ), ( दोन ), ( चार ) व ( पाच ) अन्वये नामनिर्देशित केलेला सदस्य , 
ज्याप्रवर्गातून त्याचे नामनिर्देशन करण्यात आले होते, त्या हितसंबंधित प्रवर्गाचे प्रतिनिधीत्व करण्याचेबंद झाल्यास, मंडळाचा सदस्य असण्याचेबंद 
होईल : 

परंतु, उक्त कलम ६ च्या खंड (एक ) अन्वये नामनिर्देशित केलेल्या अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती , अल्पसंख्याक यांतील व्यक्तींना 
आणि महिलांना पुरेसे प्रतिनिधीत्व दिले जाईल . 

( ४ ) सदस्य त्याचे पुनःनामनिर्देशन केले जाण्यास पात्र असेल. 

४. राजीनामा.- (१) जो मंडळाचा सदस्य पदसिद्ध नाही अशा मंडळाच्या सदस्यास, कार्याध्यक्षाला उद्देशून आपल्या पदाचा लेखी पत्राद्वारे 
राजीनामा देता येईल . 

( २ ) अशा सदस्याची जागा ही , त्याचा राजीनामा स्वीकारण्यात आल्याचा दिनांक किंवा त्याच्या राजीनाम्याची सूचना मिळाल्याच्या 
दिनांकापासून तीस दिवसांच्या कालावधीची समाप्ती, यापैकी जे अगोदर येईल तेव्हापासून रिक्त गणली जाईल . 


. 


भाग चार - ब -४ 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ४-१० , २०१४ / अग्रहायण १३-१९, शके १९ ३६ 


. 


( ३) सदस्याचा राजीनामा स्वीकारण्याचा अधिकार कार्याध्यक्षाकडे निहित असेल व त्याने राजीनामा स्वीकारल्यावर तो मंडळाच्या पुढील 
बैठकीत मंडळाला त्याबाबत अहवाल देईल . 

५. पत्त्यातील बदल . - सदस्य त्याच्या पत्त्यात बदल करीत असल्यास, तो मंडळाच्या सदस्य - सचिवाला त्याच्या नवीन पत्त्याची माहिती 
देईल . त्यानंतर सदस्य - सचिव कार्यालयीन अभिलेखामध्ये त्याच्या नवीन पत्त्याची नोंद करील : 

परंतु , सदस्याने त्याच्या नवीन पत्त्याची माहिती देण्यात कसूर केल्यास सदस्याचा कार्यालयीन अभिलेखातील पत्ता , हा सर्व प्रयोजनांसाठी 
त्यांचा खरा पत्ता असल्याचे मानले जाईल . 

६. रिक्त पदे भरण्याची रीत . -मंडळाच्या सदस्यत्त्वामध्ये एखादे पद रिक्त होत असेल किंवा होण्याचा संभव असेल तेव्हा, कार्याध्यक्ष , 
राज्य शासनाला अहवाल सादर करील आणि असा अहवाल मिळाल्यावर, राज्य शासनास , ते रिक्त पद भरण्याकरिता एखाद्या व्यक्तीस 
नामनिर्देशित करता येईल आणि अशा प्रकारे नामनिर्देशित केलेली व्यक्ती, ती ज्याच्या जागी नामनिर्देशित झालेली असेल त्या सदस्याच्या उर्वरित 
पदावधीकरिता ते पद धारण करील . 

७. सदस्यांचे भत्ते.- ( १ ) मंडळाच्या शासकीय सदस्याचा प्रवास भत्ता , त्याने कार्यालयीन कर्तव्यांसाठी केलेल्या प्रवासाकरिता त्याला लागू 
असतील अशा नियमांनुसार देय असेल आणि असा भत्ता , त्याला वेतन देणाऱ्या प्राधिकाऱ्यांकडून देण्यात येईल . 

( २ ) मंडळाच्या अशासकीय सदस्यास, मंडळाच्या बैठकींना उपस्थित राहण्यासाठी, राज्य शासनाच्या गट अ मधील अधिकाऱ्याला 
अनुज्ञेय असलेल्या दरांनी प्रवास भत्ता देय असेल आणि त्यांच्या संबंधित ठिकाणच्या दैनिक भत्त्याची परिगणना, राज्य शासनाच्या गट अ मधील 
अधिकाऱ्याला अनुज्ञेय असलेल्या अधिकतम दराने करण्यात येईल . 

८. कामकाजाचा निपटारा करणे . - मंडळाने विचारात घेणे आवश्यक असेल अशा प्रत्येक बाबींवर , मंडळाच्या बैठकीमध्ये किंवा 
कार्याध्यक्षाने तसे निदेश दिल्यास , प्रत्येक सदस्याकडे त्याच्या मतासाठी आवश्यक ती कागदपत्रे पाठवून विचार करण्यात येईल आणि त्या बाबीवर 
बहुमताने निर्णय होऊन त्यानुसार तिचा निपटारा केला जाईलः 

परंतु, त्या बाबीवर बहुमत न होता, मंडळाच्या सदस्यांची मते समान विभागली गेली तर , कार्याध्यक्षाला दुसरे किंवा निर्णायक मत असेल . 

स्पष्टीकरण. - वरील परंतुकाच्या प्रयोजनार्थ ‘कार्याध्यक्ष या संज्ञेमध्ये, बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषविण्याकरिता, नियम ९ च्या पोट 
नियम ( २) अन्वये नामनिर्देशन अथवा निवड केलेल्या सदस्यांचा समावेश होतो. 

९. बैठका.- (१) कार्याध्यक्ष ठरवील अशा ठिकाणी व अशा वेळी मंडळाची बैठक होईल आणि तीन महिन्यांतून किमान एकदा अशी बैठक 
घेण्यात येईल . 

( २) कार्याध्यक्ष हा मंडळाच्या प्रत्येक बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवील आणि त्याच्या अनुपस्थितीत, अशा बैठकीचे अध्यक्षस्थान 
भूषविण्यासाठी त्याला त्याच्या जागी मंडळाच्या एका सदस्यास नामनिर्देशित करता येईल आणि कार्याध्यक्षाने अशाप्रकारे नामनिर्देशित केलेला 
सदस्य अनुपस्थित राहिल्यास, त्या बैठकीस उपस्थित असलेल्या, मंडळाच्या सदस्यांना, अशा बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषविण्यासाठी त्यांच्यापैकी 
एका सदस्याची निवड करता येईल . 

१०. बैठकीची नोटीस व कार्यसूची.- (१) प्रस्तावित बैठकीकरिता मंडळाच्या सदस्यांना दोन आठवड्यांची नोटीस देण्यात येईल : 

परंतु , कार्याध्यक्षास तसे करणे आवश्यक असल्याबाबत त्याची खात्री पटल्यास, अशा बैठकीकरिता एक महिन्यापेक्षा अधिक नसेल अशा 
दीर्घ कालावधीची नोटीस देता येईल . 

( २) मंडळाच्या बैठकीकरिता असलेल्या, कार्यसूचीमध्ये अंतर्भूत असलेल्या कामकाजाखेरीज , अन्य कामकाजावर मंडळाच्या बैठकीमध्ये 
कार्याध्यक्षाच्या परवानगीशिवाय विचार केला जाणार नाही . 


. 


( ३ ) कार्याध्यक्षास निकडीच्या प्रसंगी चर्चेचा विषय व निकडीची कारणे याबाबत केव्हाही विशेष बैठक बोलाविता येईल . 


११. गणपूर्ती.- (१ ) मंडळाच्या कोणत्याही बैठकीत किमान सहा सदस्य, यात राज्य विधानमंडळाचा किमान एक सदस्याचा समावेश 
असेल , जर उपस्थित नसतील तर कोणतेही कामकाज चालविता येणार नाहीः 

परंतु, अशा कोणत्याही बैठकीत सहापेक्षा कमी सदस्य उपस्थित असतील तर, कार्याध्यक्षास उपस्थित सदस्यांना कळवून दुसऱ्या दिनांकापर्यत 
ती बैठक तहकूब करता येईल व पूर्वी तहकूब केलेल्या अशा बैठकीमध्ये कामकाज निकाली काढण्याचा त्याचा विचार असल्याबाबत इतर 
सदस्यांना नोटीस देता येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ४-१०, २०१४ / अग्रहायण १३-१९ , शके १९ ३६ 


२७ 


( २) राज्य शासनास , पदसिद्ध सदस्याव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही सदस्यास जर, - 

( क ) तो कार्याध्यक्षाला लेखी माहिती न देता आणि त्याची परवानगी न घेता, मंडळाच्या लागोपाठच्या तीन बैठकींना स्वतः अनुपस्थित 
राहिला; किंवा 


( ड ) ज्या हितसंबंधाने त्याने मंडळावर प्रतिनिधित्व करणे अभिप्रेत आहे , त्या हितसंबंधाचे प्रतिनिधीत्व करण्याचे राज्य शासनाच्या मते 
त्याने बंद केले असेल , तर मंडळाच्या बैठकीत भाग घेण्यास मनाई करता येईल . 

१२. असंघटित कामगारांच्या नोंदणीसाठी अर्ज करण्याची रीत . - अधिनियमाच्या कलम १० च्या पोट - कलम २ मध्ये निर्दिष्ट केलेला 
अर्ज, नमुना- एक मध्ये जिल्हा प्रशासनाकडे देण्यात येईल. 

१३. लाभार्थ्याची नोंदणी.- (१) प्रत्येक असंघटित कामगार , लाभार्थी म्हणून कलम १० च्या पोट- कलम २ अन्वये नोंदणीकरिता नमुना - 
एक मध्ये ग्रामीण क्षेत्रात जिल्हा पंचायतीच्या तर शहरी क्षेत्रात नागरी स्थानिक संस्थांच्या प्राधिकृत अधिकाऱ्याकडे अर्ज दाखल करील. 

( २ ) राज्य शासनास जिल्हा पंचायत आणि नागरी स्थानिक संस्थांना, त्यांच्या एक वा याहून अधिक अधिकाऱ्यांना अधिनियमान्वये 
लाभार्थीची नोंदणी करणारे अधिकारी म्हणून प्राधिकृत करण्याचेनिदेश देता येईल . 

(३ ) लाभार्थी म्हणून नोंदणीकरिता करण्यात येणाऱ्या प्रत्येक अर्जासोबत पुढील कागदपत्रे जोडण्यात येतील : 
( क ) मंडळाने निश्चित केलेले शुल्क ; 


( ख ) वयाचा दाखला; 


( ग ) लाभार्थी असंरक्षित कामगार असल्याबाबत त्याने किंवा तिने दिलेले प्रतिज्ञापत्र ; 


( घ ) पासपोर्ट आकारातील छायाचित्राच्या तीन प्रती; 


( ४ ) मंडळाचे सचिव नमुना- दोन मध्ये लाभार्थीची नोंदवही ठेवतील ; 
( ५ ) लाभार्थीना भरावयाचे नोंदणी शुल्क , मंडळाने आपल्या निर्णयाद्वारे वेळोवेळी ठरविल्याप्रमाणे असेल 
( ६ ) असंघटित कामगारांचे अंशदान मंडळाने आपल्या निर्णयाद्वारे ठरविल्याप्रमाणे असेल . 
१४. निधी व त्याचे उपयोजन व त्याबाबतची कार्यपद्धती 


( १ ) मंडळाचा निधी 


( क ) नियोक्ता, शासकीय, निम- शासकीय व खाजगी संघटना यांच्याकडून देणगी; 
( ख ) यामधून मिळालेल्या उत्पन्नासह विविध निधी-निर्माण योजनांमार्फत मिळालेले उत्पन्न ; 
( २) मंडळाचा स्वतःचा निधी असेल व ते त्याची व्यवस्था ठेवील आणि त्यामध्ये पुढील रक्कमा जमा करण्यात येतील : 

( क ) राज्य शासनाकडून मंडळाला मिळालेला सर्व रक्कमा; 
( ख ) मालमत्ता आणि इतर मत्ता यांची विक्री व विल्हेवाट याद्वारे मंडळाला मिळालेला सर्व पैसा 

( ग) रोखे व ठेवी यांमधील गुंतवणुकीवरील व्याज , भाडे आणि इतर कोणत्याही रीतीने किंवा इतर कोणत्याही साधनातून मंडळाला 
मिळालेला सर्व पैसा; 


( ३ ) ( १) प्रत्येक मंडळ , असंघटित कामगारांस विविध लाभ देणारा निधी स्थापन करील आणि त्यामध्ये जमा करण्याबाबतची एक 
कार्यपद्धती असेल, 

( क ) केंद्र व राज्य शासनाकडून दरवर्षी मिळालेली अनुदाने ; 
( ख ) असंघटित कामगारांनी दिलेली सर्व अंशदाने ; 

( ग ) अन्य कोणत्याही साधनाद्वारे मंडळाला मिळालेल्या इतर सर्व रक्कमा . 
( २) पुढील खर्च भागविण्याकरिता निधीचे उपयोजन करण्यात येईल : 


भाग चार - ब -४ अ 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ४-१०, २०१४ / अग्रहायण १३-१९ , शके १ ९ ३६ 


( क ) कलम ६ अन्वये आपली कार्ये पार पाडताना मंडळाने केलेला खर्च; 
( ख ) मंडळाचे सदस्य , अधिकारी व इतर कर्मचारी यांचे वेतन , भत्ते व इतर पारिश्रमिक , आणि 

( ग ) राज्य शासनाने प्राधिकृत केलेल्या अन्य विषयांवरील व प्रयोजनांवरील खर्च. 
( ३ ) मंडळाला एक वा त्याहून अधिक राष्ट्रीयीकृत बँकामध्ये चालू व ठेव खाते उघडता येईल आणि विनियमांमध्ये नमूद करण्यात येईल 
अशा, मंडळाच्या अधिकाऱ्यांकडून ते चालविण्यात येईल . 

( ४ ) कोणत्याही नोंदणीकृत असंघटित कामगार अधिनियामन्वये तो ज्या लाभांकरिता पात्र आहे त्या लाभांकरिता, निधीतून प्रदाने देण्यात 
यावीत यासाठी , विहित करण्यात येईल अशा नमुन्यात आणि अशी कागदपत्रे सोबत जोडून मंडळाकडे अर्ज करता येईल . 

( ५ ) असा प्रत्येक अर्ज मिळाल्यावर, मंडळास , त्याला योग्य वाटेल अशी चौकशी करता येईल आणि एकतर अर्ज मंजूर करता येईल 
अथवा, त्याबाबतची कारणे लेखी नोंदवून तो अर्ज फेटाळता येईल : 

परंतु , अर्जदारास आपले म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी दिल्याखेरीज असा कोणताही अर्ज फेटाळण्यात येणार नाही. 
( ६ ) याबाबतीत मंडळाने दिलेला निर्णय अंतिम असेल. 

१५. योजना - राज्य शासनास , अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोट - कलम ( ४ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या एक वा त्याहून अधिक क्षेत्रांमध्ये, 
असंघटित कामगारांच्या कोणत्याही गटाकरिता एक वा त्याहून अधिक योजना, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे , तयार करता येतील. 

१६.अभिलेख - मंडळास कायदेशीर अभिलेख व नोंदवह्या ठेवण्याकरिता, मंडळाच्या एक वा त्याहून अधिक अधिकाऱ्यांना प्राधिकृत करता 
येईल . 


~ 


१७. लेखे व लेखापरीक्षा 


( १) मंडळ योग्य लेखे व इतर संबद्ध अभिलेख ठेवील आणि ताळेबंदासह, लेख्यांचे वार्षिक विवरणपत्र तयार करील. 
( २) मंडळाच्या लेख्यांची लेखापरिक्षा, राज्य शासन नियुक्त करील अशा अर्हताप्राप्त व्यक्ती कडून दरवर्षी करण्यात येईल. 

( ३ ) लेखापरीक्षकास सर्व योग्य वेळी, मंडळाची लेखापुस्तके व इतर दस्ताऐवज पाहता येईल , आणि लेखापरीक्षेच्या प्रयोजनार्थ, त्यास 
आवश्यक वाटेल असे स्पष्टीकरण व माहिती मागविता येईल अथवा मंडळाच्या कोणत्याही सदस्याची वा अधिकाऱ्याची तपासणी करता येईल . 

( ४) लेखापरीक्षकाने प्रमाणित केलेले लेखे, तसेच त्यावरील लेखापरीक्षित अहवाल, राज्य शासन त्याबाबत विनिर्दिष्ट करील अशा 
दिनांकापूर्वी, दरवर्षी राज्य शासनाकडे पाठविण्यात येतील . 

( ५ ) राज्य शासनाने लेखापरीक्षकाच्या अहवालाचे अवलोकन केल्यानंतर राज्य शासन देईल अशा निदेशांचे मंडळाकडून पालन केले जाईल . 
६ ) राज्य शासनाने निर्धारीत केल्याप्रमाणे लेखापरीक्षेचा खर्च, मंडळाच्या अर्थसंकल्पातून देण्यात येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ४-१० , २०१४ / अग्रहायण १३-१९ , शके १९ ३६ 


२ ९ 


नमुना - एक 


(नियम -१२ ) 


( असंघटित कामगारांच्या नोंदणीकरिताचा अर्ज ) 


१. असंघटित कामगाराचे नाव 


२. वडिलांचे/पतीचे नाव 


३. व्यवसाय 


४. पत्ता ( क ) सध्याचा 


( ख ) कायमचा 


५. दूरध्वनी / भ्रमणध्वनी क्रमांक 
६. राष्ट्रीय सुरक्षा योजनेचा कार्डधारक 


आहे किंवा कसे , असल्यास , क्रमांक 


७. अवलंबित व्यक्ती 


( क ) वडील 


( ख ) आई 


( ग ) पती / पत्नी 


( घ ) अवलंबित मुले 


( ङ ) इतर 


८. सोबत जोडलेली कागदपत्रे 


अर्जदाराची स्वाक्षरी / अंगठयाचा ठसा 


ठिकाण : 


दिनांक 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ४-१०, २०१४ / अग्रहायण १३-१९, शके १ ९ ३६ 


. 


नमुना - दोन 


[ नियम १३ ( ४ ) ] 


१. संपूर्ण नाव 


२. कायमचा पत्ता 


३. जन्मतारीख 


४ . 


लिंग 


स्त्री / पुरुष 


५. नोंदणी क्रमांक 
६. नामनिर्देशित व्यक्तीचे नाव , नाते व पत्ता 
७. वैद्यकीय दाखला घेतला आहे किंवा कसे 
८. सेवाविषयक तपशील 


सध्याचा पत्ता 


कामाचे स्वरुप व पदनाम विद्यमान नियोक्त्याचे नाव, पत्ता सेवा प्रवेशाचा दिनांक मंडळाच्या अधिकाऱ्याची 

व दूरध्वनी क्रमांक 


स्वाक्षरी 


२ 


३ 


४ 


५ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


बाळासाहेब कोळसे, 
शासनाचे सह सचिव ( कामगार ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ४-१०, २०१४ / अग्रहायण १३-१९ , शके १९ ३६ 


३१ 


In pursuance of clause ( 3 ) of Article 348 of the Constitution of India , the following translation 
in English of the Government Notification , Industries , Energy and Labour Department No. Asanka 
2011/C.R . 214 /Lab -7 A , dated the 30th May 2013 is hereby published under the authority of the 
Governor of Maharashtra . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


BALASAHEB KOLASE , 
Joint Secretary to Government. 


INDUSTRIES, ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , Mumbai 400 032 

dated the 30th May 2013 


NOTIFICATION 
MAHARASHTRA UNORGANISED WORKERS SOCIAL SECURITY RULES, 2013 . 

No. Asanka 2011 /C.R . 214 /Lab - 7a.— In exercise of the powers conferred by section 14 read 
with sub - sections ( 4 ), (6 ) and (7 ) of section 6 and sub - section ( 1) of section 10 of the Unorganised 
Workers Social Security Act, 2008 (33 of 2008 ), and of all other powers enabling it in that behalf, 
the State Government hereby makes the following rules, namely : 

1. Short title and commencement.- ( 1 ) These rules may be called the Maharashtra 
Unorganised Workers Social Security Rules , 2013 . 

( 2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 
2. Definitions.- ( 1) In these rules , unless the context otherwise requires , 

( a ) “ Act” means the Unorganized Workers Social Security Act , 2008 (33 of 2008 ); 

(6 ) “ Board ” means the Maharashtra State Social Security Board constituted under 
section 6 of the Act ; 

(c ) “Chairperson " means the Chairperson of the Board ; 
( d ) “member " means a member of the Board ; 

(e ) " section " means a section of the Act . 

( 2 ) Words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act shall 
have the meanings respectively assigned to them in the Act. 

3. Term of office of members . ( 1 ) The term of office of the members of the Board 
constituted under section 6 of the Act , other than an ex -officio member , shall hold office for a 
period not exceeding three years from the date of their nominations : 

Provided that, the State Government may by order curtail the term of office of any such 
member or members for reasons to be recorded in writing . 

( 2 ) A member nominated under sub - clause ( iii ) of clause ( c ) of sub - section ( 3 ) of section 6 
shall cease to be a member of the Board if he ceases to be a member of Legislative Assembly by 
which he was so elected . 

( 3 ) A member nominated under sub - clauses ( i) , ( ii), ( iv ) and ( v ) of clause ( c ) of sub - section ( 2 ) 
of section 6 shall cease to be a member of the Board if he ceases to represent the category of 
interest from which he was so nominated : 

Provided that , out of the persons nominated under clause ( i) of said section 6 adequate 
representation shall be given to persons belonging to the Scheduled Caste , the Scheduled Tribe , 
the Minorities and Women . 


(4 ) A member shall be eligible for re- nomination . 


३२ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ४-१०, २०१४/ अग्रहायण १३-१९, शके १ ९ ३६ 
4. Resignation .— ( 1) A member of the Board , not being an ex -officio member, may resign 
his office by a letter in writing addressed to the Chairperson . 

( 2 ) The seat of such a member shall fall vacant from the date on which his resignation is 
accepted or on the expiry of thirty days from the date of receipt of intimation of resignation , 
whichever is earlier. 

( 3) The power to accept the resignation of a member shall vest in the Chairperson who , on 
accepting the resignation , shall report to the Board at its next meeting. 

5. Change of Address . — If a member changes his address , he shall notify his new address 
to the Member Secretary of the Board who shall thereupon enter his new address in the official 
records : 

Provided that, if a member fails to notify his new address , the address in the official records 
shall for all purposes be deemed to be the member s correct address . 

6. Manner of filling vacancies . — When a vacancy occurs or is likely to occur in the 
membership of the Board the Chairperson shall submit a report to the State Government and on 
receipt of such report , the State Government may , nominate a person to fill the vacancy and the 
person so nominated shall hold office for the remainder of the term of office of the member in 
whose place he is nominated . 

7. Allowances to members.— ( 1) The travelling allowance of an official member of the 
Board shall be governed by the rules applicable to him for journey performed by him on official 
duties and shall be paid by the authority paying his salary . 

( 2 ) The non -official members of the Board shall be paid travelling allowance for attending 
the meetings of the Board at such rates as are admissible to a Group ‘A ’ Officer of the State 
Government and daily allowances shall be calculated at the maximum rate admissible to Group 
A Officers of the State Government in their respective places. 

8. Disposal of business. Every matter which the Board is required to take into 
consideration shall be considered at a meeting of the Board , or if the Chairperson so directs, by 
sending the necessary papers to every member for opinion , and the matter shall be disposed of in 
accordance with the decision of the majority : 

Provided that, where there is no opinion of majority on a matter and the members of the 
Board are equally divided , the Chairperson shall have a second or a casting vote . 

Explanation — The expression “Chairperson ” for the purpose of the above proviso shall 
include a member nominated or chosen under sub - rule (2 ) of rule 9 to preside over a meeting . 

9. Meetings — .( 1) The Board shall meet at such places and at such times as may be decided 
by the Chairperson and it shall meet at least once in three months. 

( 2 ) The Chairperson shall preside over every meeting of the Board in which he is present 
and in his absence he may nominate a member of the Board to preside over such a meeting in his 
place and in the absence of such nomination by the Chairperson , the members ofthe Board present 
in such meeting may choose from amongst themselves a member to preside over the meeting. 

10. Notice of meetings and list of business.— ( 1) Ordinarily , two weeks notice shall be 
given to the members of the Board of a proposed meeting : 

Provided that , the Chairperson , if he is satisfied that it is expedient so to do, may give notice 
of longer period not exceeding one month for such meeting . 

(2 ) No business except which is included in the list of business for a meeting of the Board 
shall be considered at the meeting of the Board shall be considered at the meeting without the 
permission of the Chairperson . 

( 3 ) The Chairperson may at any time call a special meeting of the Board in case of urgency , 
after informing the members in advance about the subject matter of discussion and the reasons of 
urgency 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ४-१० , २०१४ / अग्रहायण १३-१९, शके १ ९ ३६ 


३३ 


11. Quorum .— ( 1) No business shall be transacted at any meeting of the Board unless at 
least six members are present in that meeting which shall include at least one Member of 
Legislative Assembly : 

Provided that, if at a meeting , less than six members are present, the Chairperson may adjourn 
themeeting to another date informing the members present and giving notice to the other members 
that he proposes to dispose of the business at the adjourned meeting whether there is prescribed 
quorum or not , and it shall thereupon be lawful for him to dispose of the business at the adjourned 
meeting irrespective of the number of members attending . 

( 2 ) The State Government may debar any member, other than ex -officio members , from taking 
part in the Meeting of the Board if.— 

(a ) he absents himself from three consecutive meetings of the Board without written 
information to and consent of the Chairperson , or 

(b ) in the view of the State Government, such member has ceased to represent the interest 
which he purports to represent on the Board . 

12. Manner of making application for registration of unorganized worker.- ( 1) The 
application referred to in sub - section (2 ) of section 10 of the Act shall be made in Form I, to the 
District Administration . 

13. Registration of Beneficiary .— ( 1) Every unorganized worker shall apply in Form I for 
registration under sub -section ( 2 ) of section 10 as a beneficiary , to the authorized officer of the 
District Panchayat in rural areas and the Urban Local Bodies in urban areas respectively . 

( 2 ) The State Government may direct to the District Panchayat and Urban Local Bodies 
shall authorize one or more of its officers to be the registering officer of beneficiaries under the 
Act . 


( 3 ) The application for registration as beneficiary shall be accompanied with the following : 

(a ) A fee may be as fixed by the Board . 
(6 ) Proof of age . 
(c ) Self declaration by him or her confirming that he or she is an unorganized worker. 

(d ) 3 copies of passport size photograph . 
(4 ) The Secretary of Board shall maintain register of beneficiaries in Form II . 

(5 ) Registration fee of the beneficiary shall be, as decided by the Board vide its resolution , 
from time to time. 

(6 ) Contribution from the unorganized worker shall be , as decided by the Board vide its 
resolution , from time to time. 

14. Funds, its application and procedure thereof. 
( 1) Funds of Board , - 
(a ) Donation by employers, Governments , Semi-Government and private organization ; 
(6 ) Income obtain through various fund generating schemes, including income from the 
( 2 ) The board shall have and maintain its own Fund to which shall be credited, - 
(a ) All money received by the Board from the State Government; 

(6 ) All money received by the Board by way of sale and disposal of property and other 
assets ; 

(c ) Interest on investment in security and deposits , rent and all money received by the 
Board in any other manner or from any other sources . 


भाग चार - ब -५ 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ४-१०, २०१४ / अग्रहायण १३-१९ , शके १ ९ ३६ 


( 3 ) ( 1) There shall be constituted by every Board a fund providing various benefits to the 
unorganized worker and there shall be procedure credited thereto. 

( a ) Grants received from the Central and State Government every year . 
(6 ) All contributions made by the unorganized workers. 

(c ) All other sums received by the Board from any other source. 
(2 ) The fund shall be applied for meeting following , 
(a ) Expenses of the board in the discharge of its functions under Section 6 . 

(6 ) Salaries , allowances and other remuneration of the members , officers and other 
employees of the Board , and 

(c ) Expenses on other objects and for the purposes authorized by the State Government . 

( 3 ) The Board may keep current and deposit account with one or more nationalised bank 
and the same may be operated by such officers of the Board as may be laid down in the regulations. 

(4 ) Any unorganized worker registered may make an application to the Board in such form 
and accompanied by such documents as may be prescribed , for grant of payments out of the fund 
towards the benefits he is entitled to under this Act . 

(5 ) The Board may after receipt of every such application , conduct such enquiry , as it may 
deem fit , and either grant the application or, for the reasons to be recorded in writing, may reject 
the same. 

Provided that , any such application shall not be rejected unless a reasonable opportunity of 
being heard is given to the applicants . 

(6 ) The decision of the Board in this regard shall be final. 
15. Scheme , 

The State Government,may, by notification in the official gazette , make one or more schemes 
for any group of unorganized workers in one or more areas specified in the sub -section ( 4 ) of 
section 3 of the Act . 


16. Records 


The Board may authorize one or more officers of the Board to maintain statutory records 
and registers. 

17. Accounts and Audit 


( 1) The Board shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an 
annual statement of accounts, including a balance -sheet . 

( 2 ) The accounts of the Board shall be audited annually by such qualified person as the 
State Government may appoint . 

( 3 ) The auditor shall at all reasonable times have access to the books of accounts and other 
documents of the Board , and may for the purposes of the audit, call for such explanation and 
information as he may require , or examine any member of officer of the Board . 

( 4 ) The accounts of the Board certified by the auditor , together with the audited report 
thereon , shall be forwarded annually to the State Government before such date as the State 
Government may specify in this behalf . 

( 5 ) The Board shall comply with such directions as the State Government may , after perusal 
of the report of the auditor, think fit to issue . 

(6 ) The cost of audit as determined by the State Government shall be paid out of the funds 
of the Board Budget . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ४-१०, २०१४ / अग्रहायण १३-१९, शके १ ९ ३६ 


३५ 


FORM - I 


(See rule 12 ) 
(Application for registration of unorganised worker ) 
( 1) Name of the unorganised worker 
( 2 ) Father s /husband s name: 
( 3 ) Occupation 
( 4 ) Address : ( a ) Present : 


( b ) Permanent : 


(5 ) Mobile No./contact number : 
(6 ) Whether RSBY Smart Card given :- . 
( 7 ) Dependents 

( a ) Father .. 


( b ) Mother ... 


( c ) Dependent Children :. 
( d ) Wife /Husband : 


( e ) Others 


(8 ) The particulars of the documents attached : 


Place : 


Date : 


Signature / Thumb Impression of 

the Applicant . 


भाग चार - ब -५ अ 


३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ४-१० , २०१४ / अग्रहायण १३-१९, शके १९ ३६ 


Form - II 


[See rule 13 (4 )] 
Register of beneficiaries 


1. Full name : 


Male /Female 


2. Permanent address : 
3. Date of birth /age : 
4. Sex : 
5. Registration No. : 
6. Name and relation of nominee 

with address . 


7. Whether medical verification is obtained : 


8. Particulars of employment . 


Present Address 


Nature of work 
and designation 


Date of 
employment 


Signature of 
Board official. 


Name of the 
present employer / s 
with address and 
telephone No. 

( 3 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


Place : 


Date : 


Signature/ Thumb Impression of 

the Applicant. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


BALASAHEB KOLASE , 


Joint Secretary of Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ४-१०, २०१४ / अग्रहायण १३-१९ , शके १ ९ ३६ 


३७ 


८४ 


बुधवार , जून ५ , २०१३ / ज्येष्ठ १५ , शके १ ९३५ 


गृहनिर्माण विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २८ मे २०१३ 

नोटीस 
महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास अधिनियम, १ ९ ७६. 


केलेल्या उक्त 


. 


क्रमांक एडीएल -२०११ /प्र.क्र .७०२/ गृनिभू . - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने केलेल्या निवेदनावरून महाराष्ट्र 
शासनास असे आढळून येते की , प्राधिकरणास उक्त अनुसूचीच्या भाग १ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेली आपली कामे पार पाडणेकिंवा आपल्या अधिकाराचा 
वापर करणेकिंवा प्रकल्प अंमलात आणणे शक्य व्हावे यासाठी उक्त अनुसूचीच्या भाग २ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनी ( यात यापुढेज्याचानिर्देश 
उक्त जमिनी असा करण्यात आला आहे) , संपादन करणे आवश्यक आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास अधिनियम, १९ ७६ (१ ९ ७७ चा महा. २८ ) याच्या कलम ४१, पोट -कलम ( १) अन्वये 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासनाने उक्त जमिनी संपादन करण्याचे प्रस्तावित केले आहे ; 

त्याअर्थी आता, उक्त अधिनियमाच्या कलम ४१, पोट - कलम ( १) च्या परंतुकाद्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे यास जोडलेल्या अनुसूचीच्या 
भाग २, स्तंभ २ मध्ये त्या त्या नावासमोर नमूद केलेल्या उक्त जमिनीचे जे मालक आहेत,किंवा महाराष्ट्र शासनाच्या मते उक्त जमिनीत ज्यांचे 
हितसंबंध आहेत , अशा अनुसूचीच्या उक्त भाग दोन , स्तंभ ( ४ ) मध्ये नमूद केलेल्या व्यक्तींना, भाग दोन, स्तंभ २ व ३ मध्ये नमूद 
जमिनी संपादन का करण्यात येऊ नयेत याबद्दल ही नोटीस महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत कारणे 
दाखविण्यासाठी, कोणतेही असल्यास, याद्वारे , नोटीस देण्यात येत आहे. 

उक्त प्रस्तावासंबंधी, वर नमूद केलेल्या व्यक्तींपैकी, कोणत्याही व्यक्तींकडून प्रधान सचिव , गृहनिर्माण विभाग , मादाम 
कामा मार्ग, राजगुरू चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ किंवा उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी , महाराष्ट्र गृहनिर्माण व 
क्षेत्रविकास प्राधिकरण , गृहनिर्माण भवन , वांद्रे ( पूर्व), मुंबई ५१ यांच्याकडे पूर्वोक्त कालावधी संपण्यापूर्वी कोणतेही आक्षेप आल्यास त्यावर शासन 
विचार करील. 

अनुसूची 

भाग एक 
मौजा दत्तपूर व मौजा भिवापूर , ता ., जि . वर्धा येथील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक , अल्प उत्पन्न गट , मध्यम उत्पन्न गट व उच्च उत्पन्न गट यांसाठी 
गृहनिर्माण योजना. 

भाग दोन 

मौजा दत्त व मौजा भिवापूर , ता ., जि . वर्धा येथील जमिनी 
अ . क्र . स.क्र . / गट क्र . संपादित करावयाच्या 

संबंधित जमीन मालकांची / 
जमिनीचे क्षेत्र 

हितसंबंधितांची नावे 

( हेक्टरमध्ये ) 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 


१ मौजा दत्तपूर, ता ., जि . वर्धा, स. क्र . १ ( नवीन ) ( जुना) 


२.६० 


महारोगी सेवा समिती, दत्तपूर , ता ., 

जि . वर्धा 


१०.८३ 


महारोगी सेवा समिती, दत्तपूर , ता ., जि . वर्धा 


स . क्र . २ ( नवीन ) ( जुना ९/ १ ते ९/ ३, १०/१ ते १० /९ , 
११ / १,११ / २, १३/ २,१५,१६ ) . 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ४-१० , २०१४/ अग्रहायण १३-१९ , शके १९ ३६ 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


स . क्र . १५ ( नवीन ) ( जुना) १३/१ 


०.४२ 


०.४२ 


महारोगी सेवा समिती, दत्तपूर , ता ., जि . वर्धा 
महारोगी सेवा समिती, दत्तपूर, ता ., जि . वर्धा 
महारोगी सेवा समिती, दत्तपूर, ता ., जि . वर्धा 
महारोगी सेवा समिती, दत्तपूर , ता ., जि . वर्धा 


स . क्र . १६ ( नवीन ) ( जुना ) १२/१ 

स. क्र . ४ ( नवीन ) ( जुना ) १६/१, १६ / २,१६ / ३ 
२ मौजा भिवापूर , ता ., जि . वर्धा, स . क्र . ५० 
( नवीन ) ( जुने ५/१, ५/२). 

एकूण ... 


२.७२ 


७.८३ 


२४.८२ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


प्र . ल . पाठक , 


शासनाचे सहसचिव. 


m 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर ४-१० , २०१४ / अग्रहायण १३-१९ , शके १९ ३६ 


३ ९ 


HOUSING DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya 


Mumbai 400 032 , dated the 28th May 2013 


Notice 


MAHARASHTRA HOUSING AND AREA DEVELOPMENT ACT , 1976 . 


No. ADL - 2011/ CR No. 702 / GNB. — Whereas , on a representation from the Maharashtra 
Housing and Area Development Authority , it appears to the Government of Maharashtra that, in 
order to enable the said Authority to discharge its functions or to exercise its powers or to carry 
out its proposals , plans and projects set out in Part I of the Schedule appended hereto , it is 
necessary that the lands specified in Part II thereof (hereinafter referred to as " the said lands ”), 
should be acquired . 


And whereas , the Government of Maharashtra , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1) of section 41 of the Maharashtra Housing and Area Development Act, 1976 (Mah . 
XXVIII of 1977), proposes to acquire the said lands. 


Now , therefore , as required by the proviso to sub -section ( 1) of section 41 of the said Act , 
notice is hereby given to persons mentioned in Column 4 of the said Part II of the Schedule 
hereto , who are the owners of, or who in the opinion of the Government of Maharashtra , are 
interested in the said lands respectively mentioned in Column ( 2 ) and ( 3 ) of the said Part II 
against them to show cause , if any , within a period of thirty (30 ) days from the date of publication 
of this notice in the Maharashtra Government Gazette , why it should not be acquired . Any 
objection which may be received by the Principal Secretary to Government, Housing Department, 
Madam Cama Marg, Rajguru Chowk , Mantralaya , Mumbai 400 032 or Vice President and Chief 
Executive Officer, Maharashtra Housing and Area Development Authority , Grihanirman Bhavan , 
Bandra , Mumbai 400051, from any of the aforesaid persons with respect to the said proposal 
before the expiry of the aforesaid period shall be considered by the Government . 


Schedule 


PART I 


Construction of tenements for persons belonging to Economical Weaker Section , Low Income 
Group, Middle Income Group and Higher Income Group and to undertake Area Development 
Scheme at Dattapur Village and Bhivapur Village , Taluka Wardha, District Wardha. 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर ४-१० , २०१४ / अग्रहायण १३-१९, शके १९ ३६ 


PART II 


Lands situated in Dattapur Village and Bhivapur 

Village in Taluka Wardha of Wardha District 


Sr. 


Survey No./Gut. No. 


Area of Lands 


Name/ s Owners 


No. 


of the Land/ s 


proposed for 
acquisition 


and of person 


( in Hectares ) 


interested therein 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


2.60 


1. Mauja Dattapur , Tal. Dist. Wardha 

S.No. 1 (New ) (Old ) 


Maharogi Seva Samiti, 
Dattapur, Tal. Dist . Wardha . 


S. No. 2 (New ) (Old 9/1 to 9/3 , 10/1 to 


10.83 


Maharogi Seva Samiti, 
Dattapur , Tal. Dist . Wardha . 


10/9 , 11/1, 11/2 , 13/2 , 15 , 16 ) 


S. No. 15 (New ) (Old ) 13/1 


0.42 


Maharogi Seva Samiti, 
Dattapur , Tal. Dist. Wardha . 


S. No. 16 (New ) (Old ) 12/1 


0.42 


Maharogi Seva Samiti, 
Dattapur , Tal. Dist. Wardha . 


S. No. 4 (New ) (Old ) 16/1 , 16/2 , 16/3 


2.72 


Maharogi Seva Samiti , 
Dattapur , Tal. Dist. Wardha . 


7.83 


Maharogi Seva Samiti, 


2. Mauja Bhivapur, Tal. Dist. Wardha 

S. No. 50 /(New ) (Old 5/1 , 5/2 ) 


Dattapur, Tal. Dist . Wardha . 


Total ... 


24.82 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


P. L. PATHAK , 


Joint Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


